महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या. मुंबई 
यांना शासकीय भाग भांडवल देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 
१६ वा माळा, नवीन प्रशासकीय भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-११ मार्च, २०२० 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं -२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ -३, दि.०८.०७.२०२०. 
२) महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ००७०, दि.२४.०४.२०१९. 


प्रस्तावाना :- 


राज्यातील सहकार, पणन FI THAI क्षेत्राबाहेरील यंत्रमाग विणकरांना रोजगार उपलब्ध करून 
देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाची स्थापना केलेली आहे. या महामंडळास 
त्यांचे उत्पादन कार्य राबवण्यासाठी भाग भांडवल देण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. महाराष्ट्र राज्य 
यंत्रमाग महामंडळास शासकीय भाग भांडवल देणेकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता रु.३००.०० 
लाख इतकी अर्थसंकल्पीय तरतुद आहे. सदर रु. ३००.०० तरतुदीपैकी सध्या रु. ८०.०० लाख वितरीत 
करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळास रु. 
८०.०० लाख शासकीय भाग भांडवल वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई या महामंडळाला यंत्रमागावर ग्रे कापड तयार करून 
घेऊन त्यावर प्रक्रिया करणे, विणकरांना सुत पुरवठा करणे, तयार होणाऱ्या कापडाची विक्री करणे इत्यादी 
कामासाठी रु.८०.०० ळाख शासकीय भाग भांडवल वितरीत करण्यास या आदेझान्वये शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


Q वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९ अन्वये 32 
अंशदाने या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त se असून सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद क्र. ५, ६,८,१०,११,१२,१३ या प्रकरणी लागू होत नसुन परिच्छेद क्र. ७, १५ व १६ लागू होत असुन 
त्याची पुर्तता होते. 


परिच्छेद क्र.९ च्या अनुषंगाने नमुद करण्यात येते की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी यंत्रमाग 
महामंडळास शासन निर्णय दिनांक १९ ऑगस्ट, २००३ अन्वये रु.२०.०० लाख बिनव्याजी कर्ज दिले आहे. 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी यंत्रमाग महामंडळास रु.८०.०० लक्ष इतके भागभांडवल प्राप्त झाल्यानंतर 
शासनाचे रु. २०.०० लक्ष इतके कर्ज महामंडळाने चलनाव्दारे शासनाच्या खाती तात्काळ भरणा करण्यास 
वित्त विभागाने मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 


परिच्छेद क्र.१४ च्या अनुषंगाने नमुद करण्यात येते की, खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्ययावत उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग-॥/ उद्योग. दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या 
शासन आदेशानुसार महामंडळाकडून करुन घेण्याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
यंत्रमाग महामंडळ मर्या, नवी मुंबई यांची राहील. तसेच महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांनी 
खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नांवे ECS व्दारे अदा करावी BM सूचना महाराष्ट्र राज्य 
यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांना या आदेशाव्दारे देण्यात येत आहेत. 


३. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९ च्या परिशिष्टातील 
अ.क्र.१,२,३,४,५,६,७ व ८ या प्रकरणी लागू नाही. 


४. वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९ च्या परिशिष्टातील 
अ.क्र. ९ संदर्भातील तपासणी सूचीमधीळ याप्रकरणी लागू असलेल्या मुद्दयांची पुर्तता होत आहे. त्याबाबतची 
माहिती खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. | मुद्दा विभागाचे अभिप्राय 
क्र. 
ia योजनेस प्रशासकीय मान्यता . होय. सदर योजनेस शासन निर्णय दि. 


११.०१.१९७२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता आहे. 
होय. 


२ | निधी वितरण, शासन निर्णयातीळ अटी व 
शर्तीची पूर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे. 

३  । यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र. 


महाराष्ट्र राज्य सहकारी यंत्रमाग महामंडळास 
मागील वर्षी वितरीत करण्यात आलेल्या संपुर्ण 
निधी खर्च झाळेला असुन त्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

नाही. 


४ | यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
लेखापरीक्षक / महालेखापाल यांच्याकडून 
कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 

५. । निधी लाभार्थ्याच्या थेट खात्यात जमा 
होणार आहे. 

६ वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी खरेदी केलेल्या 
अशा वस्तुंची नोंद Dead Stock 
रजिस्टरमध्ये घेण्यात आली असून त्याचा 
योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत, 
असे प्रमाणपत्र. 


होय. 


याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांची राहील. 


यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष 
वस्तू प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयक 
अदा केले जाणार आहे. 


याबाबतची पुर्तता करुन घेण्याची जबाबदारी 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
यंत्रमाग महामंडळ मर्या, मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 


८ । आवश्यक त्या ठिकाणी आदिवासी / | लागू नाही. 
सामाजिक न्याय विभाग यांची निधी 


वितरणास सहमती आहे. 
९ । प्रस्तुत योजनेत कोणतेही संक्षिप्त देयक | या योजनेखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक त्याच 
प्रलंबित नाही. लेखाशीर्षाखाली प्रलंबित नाही. 


if निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बंक | होय 
खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार 
आहे. 


५. या वरील खर्च खालील नमुद लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालु आर्थिक वर्षी (सन 
२०१९-२०) करीता मंजुर झालेल्या तरतुदीतुन भागविण्यात यावा:- 


“मागणी क्रमांक - व्ही-३ 
४८५१-ग्रामोद्योग व लघुद्योग यावरील भांडवली खर्च 
(००)(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे,. 
(00)(03) महाराष्ट्र राज्य सहकारी यंत्रमाग महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) 
(8249008 9)” 
32, अंशदाने 


६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रक्कमेचे आहरण करून महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग 
महामंडळ मर्या, नवी मुंबई यांना वितरीत करण्याकरिता श्री. र. ग. बोडडू, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) 
सहकार, पणन व Ta विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व श्री. 
ब. बा. चव्हाण, सह सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व gala विभाग, मंत्रालय मुंबई -३२ यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली 
रक्‍कम after व लेखाधिकारी कार्यालय मुंबई, येथून आहरीत करून महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई (MAHARASHTRA STATE POWERLOOMS CORPORATION LTD. MUMBAI) 
यांच्या Syndicate Bank, New Marine Lines Branch, Mumbai, overdraft Account No. 
50351210000305, IFSC Code- SYNB0005035, MICR CODE - 400025032 या बँक खात्यावर RTGS 
द्वारे वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक क्रमांक वित्त विभाग क्र. अर्थसं -२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, 
दि. ०८.०७.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेले अधिकार तसेच नियोजन विभागाच्या 
अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५/१४३१, दिनांक ६ जानेवारी, २०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.३५/व्यय-२, दिनांक २२ जानेवारी, २०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.९२/टेक्स-२ 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००३११११११२५१५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


d by Gauri Rahul Mhaske 
ment Of Maharashtra, ou=Co Operation 
le Department, postalCode=400032, 


‘ Digit 
DN: 
Gauri Rahul = = 
3 b06F24c3c5bb026c414c42f865F39144c2 1 fbOf8c3a69 
cB 2cSbb9ddd, 
M h k serialNumber=b018ba858dd6b20cc7a84f6bc86a86d6a6e9ac3a 
c56c5dbfcd89f36c74de3e1f, cn=Gauri Rahul Mhaske 


Date: 2020.03.11 11:14:27 +05'30' 


(गौरी रा. म्हस्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, 

) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

) महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

) कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) वित्त विभाग, (व्यय-२) अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई. 

) नियोजन विभाग, (योजना -१७) मंत्रालय, मुंबई. 

) अवर सचिव (१७-स) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) संचालक, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ मर्या., मुंबई. 
१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

१२) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती (टेक्स-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


